१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती यांचे 
नियंत्रणाखालील दर्यापूर या न्यायालयीन 
इमारतींच्या दुरुस्तीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत.................. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १२१६/प्र.क्र.१८१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : संकीर्ण १२१६/प्र.क्र.१८१/का.१२, 
दिनांक १० एप्रिळ, २०१८ 


उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक १० एप्रिल, २०१८ अन्वये १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning of Existing Courts) या अंतर्गत दर्यापूर या 
न्यायालयीन इमारतीच्या कामास देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता वगळण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील विषयात "जिल्हा व सत्र न्यायालय अकोला यांच्या नियंत्रणाखालील” याऐवजी 
“जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती यांच्या नियंत्रणाखालीलळ”असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१९१६३८२३६७१२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Bhagyashree Eero aa 


9ce837: 


cel 
Raj e n d ra B h a | d ka r s es ibe ee fef fea ib ae ‘14eab0903e8194a74 


2018.04.19 16:38:53 +05'30 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रबंधक (निरीक्षणे), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८१/का.१२ 


A) 


. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अमरावती, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

५. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 

६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती, 

८. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती, 

९. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


